शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी 
अखर्चित निधी परत करणे बाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४ /२०२४/कोषा प्रशा ५ 
मंत्रालय, (विस्तार इमारत), तिसरा मजला, दालन क्र.३३९, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई -४००० ०३२. 
दि. १७ मे, २०२४. 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.०६.०६.२००८. 
२.वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.संकीर्णर०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय,दि.०४.०९.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६3/अर्थोपाय,दि.१६.१०.२०२३. 


शासन परिपत्रक 


१. जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात 
मुक्‍त केलेला निधी पूर्णपणे खर्च करतांना येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदर संस्थांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्‍त केलेला व अखर्चित राहिलेला 
निधी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षअखेर पर्यंत खर्च करण्याची अनुमती दिलेली आहे. 


या व्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागांना एखाद्या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला 
निधी त्याच आर्थिक वर्षात दि.३१ मार्च अखेर खर्च करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित आर्थिक 
वर्षात अखर्चित राहिलेला निधी शासकीय कार्यालयांनी शासनाकडे परत करणे बंधनकारक 
राहील, अज्ञा स्पष्ट सूचना उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या 
आहेत. 


२. तदनंतर संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित 
असलेला परंतु अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास खालील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


i जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना 
दि. ३१.०३.२०२२ पूर्वी वितरीत HIST व ३१.०३.२०२३ पर्यंत अखर्चित असलेला 
निधी दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. 


i) तसेच जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे वगळून इतर 
विभागांनी दि. ३१.०३.२०२३ पुर्वी कोषागारातून आहरित केलेला परंतु बँक 
खात्यामध्ये अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४ /२०२४/कोषा प्रशा ५ 


३. दि.२८.०२.२०२४ नंतर अखर्चित असेलेला निधी संबंधित विभागांनी दि.०५.०३.२०२४ पर्यंत 
शासनाकडे जमा करणेबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. 


४. तसेचजिल्हापरिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांनी दि.०१.०४.२०२२ 
नंतर वितरीत केलेल्या निधीसंदर्भात शासन निर्णय दि.०६.०६.२००८ मधील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करावी असे सुचित केले होते. 


५. दि.२८.०२.२०२४ नंतर अखर्चित असलेला निधी विभागांनी दि.०५.०३.२०२४ पर्यंत 
शासनाकडे जमा करणे अपेक्षित होते. त्यास अनुसरुन दि.३१.०३.२०२३ अखेर वितरीत 
करण्यात आलेल्या रकमेपैकी दि.२८.०२.२०२४ रोजी अखर्चित असलेल्या व तहनंतर शासन 
खाती भरणा करण्यात आलेल्या निधीबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन 
विभागांना खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


५.१ सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी दि. ३१.०३.२०२३ पूर्वी कोषागारातून आहरीत 
केलेला व विभागांतर्गत आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खात्यावर किंवा संबंधित 
जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे , महामंडळे यांच्या बँक 
खात्यामध्ये शिल्लक असलेल्या (SNA खाती वगळून) अखर्चित निधीबाबतची योजना निहाय 
माहिती संदर्भ क्र.२ च्या पत्रास अनुसरुन वित्त विभागास सादर करण्यात आली होती. 

सदर अखर्चित निधीपैकी संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या मुदतीनुसार 
किती रक्कम खर्च झाली, किती रक्‍कम शासन खाती जमा करण्यात आली व किती रक्‍कम 
अद्याप जमा करावयाची आहे, याची योजनानिहाय माहिती एकत्रितरित्या दि.३१ मे, २०२४ 
पर्यंत सोबतच्या नमुन्यात वित्त विभागास सादर करावी. सदर माहिती संपूर्ण विभागाची 
एकत्रित स्वरुपात व संबंधित अ.मु.स/प्र.स./सचिव यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावी. सदर 
माहिती विभागांकडून वित्तीय मान्यता किंवा निधी वितरणासाठी सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर 
कार्यवाही करण्यासाठी वित्त विभागास आवश्‍यक आहे. 


५.२अशझा प्रकारच्या अखर्चित निधीबाबतची माहिती मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सादर 
करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांची व महानगरपालिका, 
जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, प्राधिकरणे, महामंडळे यामध्ये कार्यरत असलेल्या वित्त व 
लेखाधिकारी यांची वैयक्तिक जबाबदारी राहील व अश्ली माहिती सादर करण्यास कसूर 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१७१७५१५९५७०५ असा 
आहे. सदरचे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DR RAJENDRA DEPARTMENT, 


2,5.4.20=b8e8c3a034acb70f1 6af6f8 1 c69ca038ff6F25fF7 8cfc9e6d815fd9 


5b5367b07, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

U TIA M R AO G A D E KA R serialNumber=37A42E182BACE4C1 29ABBEB54E27836D32D401560638 
F644A547867205474EES, cn=DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
Date: 2024.05.17 18:09:20 +05'30' 


( डॉ. राजेंद्र गाडेकर ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४ /२०२४/कोषा प्रशा ५ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

५. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. सर्व मंत्रालयीन 

८. सर्व प्रशासकीय विभाग, 

९. मंत्राळयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 

१०. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१५. आयुक्‍त, आयकर (TDS) चर्नी रोड, मुंबई ४००००२ 

१६. आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

१८.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१९.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२१.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई, 

२२.मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२३.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

२४.सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, 

२५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२६.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२८.प्रादेशिक सह CASH, AGT व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर/ 
अमरावती/नागपूर 

२९.संचालक,स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई, 

३०.प्रादेशिक सह संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/नाशिक/ छत्रपती 
संभाजीनगर/ अमरावती/ नागपूर, 

३१.वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजी नगर / अमरावती/ 
नागपूर 

३२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

३३.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३४.निवड नस्ती कोषा प्र.५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४ /२०२४/कोषा प्रज्ञा ५ 


अखर्चित निधीची माहिती सादर करणेबाबतचा नमुना. 
(प्रशासकीय विभागांनी वित विभागास सादर करावयाचा नमुना) 


प्रशासकीय विभागाचे नाव. .............................................................. दिनांक : ................ 
योजनेचे | दि.३१.०३.२०२२ | सदर अखर्चित | सदर अखर्चित | शिल्लक दि.०१.०४.२०२२ | सदर अखर्चित | सदर अखर्चित | शिल्लक स्तंभ ९ मधील | अद्याप शासन 
नाव पूर्वी रकमेपैकी दि. | रकमेपैकी निधी ते ३१.०३.२०२३ | रकमेपैकी दि. | रकमेपैकी निधी निधीपैकी खाती जमा न 
कोषागारातून २८.०२.२०२४ | दि.३१.०३.२०२४ ।(रु.कोटी) | या कालावधीत | २८.०२.२०२४ दि.३१.०३.२०२४ | (रु. कोटी) | दि.०१.०४.२०२४ | केलेला निधी 
sed केलेला । पर्यंत खर्च | पर्यंत॑ शासन कोषागारातून पर्यंत खर्च | पर्यत शासन ते (९-१०)-११ 
परंतु झालेला निधी | खाती जमा आहरीत केलेला | झालेला निधी । खाती जमा दि.१५.५.२०२४ 
विभागांतर्गत (रु.कोटी) केलेला निधी परंतु ( रु.कोटी ) | केलेला निधी पर्यंत शासन 
वरील बँक (रु. कोटी) विभागांतर्गत (रु. कोटी) खाती जमा 
खात्यामध्ये वरील बँक केलेला निधी 
अखर्चित (2-3-8=4) | खात्यामध्ये 
असलेला निधी अखर्चित 
(रु. कोटी) असलेला निधी (-9-९38) 
(रु. कोटी) 
१ २ ३ ४ षु & 9 ८ ९ १० ११ 
स्वाक्षरी 
अमुस/प्रस/सचिव 
ता त ती विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४ /२०२४/कोषा प्रज्ञा ५ 


अखर्चित निधीची माहिती सादर करणेबाबतचा नमुना. 
(आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी प्रशासकीय विभाग यांना सादर करावयाचा नमुना) 


योजनेचे | दि.३१.०३.२०२२ | सदर अखर्चित | सदर अखर्चित | शिल्लक दि.०१.०४.२०२२ | सदर अखर्चित | सदर अखर्चित | शिल्लक स्तंभ ९ मधील | अद्याप शासन 
नाव पूर्वी रकमेपैकी दि. | रकमेपैकी निधी ते ३१.०३.२०२३ | रकमेपैकी दि. | रकमेपैकी निधी निधीपैकी खाती जमा न 
कोषागारातून २८.०२.२०२४ | दि.३१.०३.२०२४ ।(रु.कोटी) | या कालावधीत | २८.०२.२०२४ दि.३१.०३.२०२४ | (रु. कोटी) | दि.०१.०४.२०२४ | केलेला निधी 
आहरीत केलेला । पर्यंत खर्च | पर्यंत॑ शासन कोषागारातून पर्यंत खर्च | पर्यत शासन ते (९-१०)-११ 
परंतु झालेला निधी | खाती जमा आहरीत केलेला | झालेला निधी । खाती जमा दि.१५.५.२०२४ 
विभागांतर्गत (रु.कोटी) केलेला निधी परंतु ( ware ) | केलेला निधी पर्यंत शासन 
वरील बँक (रु. कोटी) विभागांतर्गत (रु. कोटी) खाती जमा 
खात्यामध्ये वरील बँक केलेला निधी 
अखर्चित (2-3-8=4) | खात्यामध्ये 
असलेला निधी अखर्चित 
(रु. कोटी) असलेला निधी (७-6) 
(रु. कोटी) 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
स्वाक्षरी 
नांव 
पदनाम 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


